अनुसूचित जातीच्या मुलां-मुलींसाठी 
शाहू,फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा 
योजना सुरू करणे. शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: बीसीएच-२०२०/प्र.क.४६/शिक्षण-२ 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २४ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा-१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक-बीसीएच- 
२०१८/प्र.क्र.६१/शिक्षण-२,दिनांक ८ मार्च,२०१९ 
२. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. सकआ/ शिक्षण/ 
नि.आश्रमशाळा / शु.प./२०१९-२०/का-५ ब/७१, दिनांक १६.१.२०२०. 
शासन शुध्दीपत्र- 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांनी संदर्भाधीन दि.१६.१.२०२० च्या पत्रान्वये शासनास सादर 

केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दिनांक ८ मार्च,२०१९ च्या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट-अ मधील “ब” वर्ग 
प्राप्त केंद्रीय अनुसूचित जातीच्या माध्यमिक आश्रमशाळांच्या यादीतील अनुक्रमांक १६ येथील शाळेच्या 
नावामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | शासन निर्णय दि.८ मार्च,२०१९ मध्ये नमूद आश्रमझाळेचे सुधारित नाव व पत्ता 
संस्थेचे व आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता (शासन निर्णय दि. ०६/०२/२००६ नुसार) 
वि स्फुर्ती सेवाभावी संस्था टाकळी जि.परभणी । स्फुर्ती सेवाभावी संस्था टाकळी (बो) 
संचलित मागासवर्गीय माध्यमिक | जि.परभणी संचलित मागासवर्गीय 
अनिवासी झाळा, माळी सैनिक कॉलनी, | माध्यमिक निवासी शाळा, माजी सैनिक 
ता.जि. परभणी. कॉलनी, ता. जि. परभणी. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०२२४१२५७०९७३२२ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क.४६/शिक्षण-२ 


. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुकक्‍्तालय,पुणे 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र१,२ मुंबई/नागपूर 
६. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग,औरंगाबाद 
७. सहायक आयुक्‍्त,समाजकल्याण,परभणी 
८. निवडनस्ती/शिक्षण-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


